अन्न सुरक्षा व मानदे अधिनियम २००६ कलम ३१ नुसार 
रेशन दुकानाच्या नोंदणीबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 
शासन परिपत्रक क्र : संकीर्ण-१०१८/२४०३/प्र.क्र.४३८/नापु-३१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ६ जुले, २०१९ 
शासन परिपत्रक 


वैद्यकिय शिक्षण व औषधीद्रव्ये विभागाने अन्न सुरक्षा व मानदे कायदा २००६ कलम ३१ नुसार 
शासकिय/निमशासकिय रेहान दुकान, वेअरहाऊसेस यांनी देखील परवाना/नोंदणी करणे आवश्‍यक 
असल्याचे वारंवार बैठका घेऊन सूचना देण्यात आल्या आहेत. 
२. या विभागाअंतर्गत राज्यातील सर्व रास्तभाव दुकानदारांनी अन्न सुरक्षा व मानदे कायदा २००६ 
कलम ३१ नुसार रास्तभाव दुकानांची नोंदणी करणे आवश्‍यक असून तसे न केल्यास या कायद्यानुसार 
कारवाई होईल. त्यामुळे राज्यातील सर्व रास्तभाव दुकानदारांनी अन्न सुरक्षा व मानदे कायदा २००६ 
कलम ३१ नुसार अन्न व औषध प्रशासनाकडे नोंदणी करण्यात यावी. सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी 
/अन्नधान्य वितरण अधिकारी व नियंत्रक, शिधावाटप यांनी www.fssai.gov.in या संकेतस्थळावर 
ऑनलाईन नोंदणी करण्याबाबत शिबिरांचे आयोजन करावे व सर्व दुकानदारांची नोंदणी होईल याबाबत 
सनियंत्रण करावे. 


३. सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१९०७१११५१९०३७९०६ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ernmet a, 0! 
ction Department, postalCode=400032, 


Bhaskar es 


u=Food Civil Supplier And 


1b 17268641691 acddf048e6aa2150f79b022d09a6c745e92b 


° eb‘ 80262, 
seriaINumber=c8c342ac9a89937 bf462ee7546842ac6d 1fbc12a95dda 
'bfd1d06d7b79b4191, cn=Bhaskar Baburao Patil 


7 
Date: 2019.07.11 15:26:51 +05'30' 


(भा.बा.पाटील) 


शासनाचे उप सचिव 
प्रति, 


—O 


सर्व विभागीय आयुकत, (पुरवठा). 

सर्व उप आयुक्त (पुरवठ). 

नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई. 

सर्व जिल्हाधिकारी. 

सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी. 

अवर सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती/नापु-३१. 


AN A 


Cc 
ae 


£93) oC 
२-> <:-- <- > >> YS > 


S 


